योगवशिष्ट शिक्षण प्रसारक मंडळ, लातूर 
संचालित श्री. संचारेश्वर प्राथमिक विद्यालय, 
लातूर या शाळेचे, माऊली शिक्षण प्रसारक मंडळ, 
लातूर या संस्थेस व्यवस्थापन हस्तांतर 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्राशाह-३०२२/प्र.क्र.३२९/२२/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १० एप्रिळ, २०२३ 


वाचा : शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक AMES २०११/(२१०/११)/माशि-३ दिनांक १७ 
फेब्रुवारी, २०१२ 
संदर्भ : विभागीय शिक्षण उपसंचालक, लातूर विभाग, लातूर यांचे जा.क्र.विशिउसं/ला/कार्या-०९/ 
एससीजी/२०२२/२४०९, दिनांक २९.०४.२०२२ चे पत्र. 
प्रस्तावना : 
योगवशिष्ट शिक्षण प्रसारक मंडळ, लातूर संचालित श्री. संचारेश्वर प्राथमिक विद्यालय, बोधे नगर, लातूर 
या मराठी माध्यमाच्या अनुदानित प्राथमिक (इयत्ता १ ली ते ७ वी) शाळेचे, माऊली शिक्षण प्रसारक मंडळ, लातूर 
या संस्थेस व्यवस्थापन हस्तांतर करण्याचा संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन 
होता. 


शासन निर्णय: 

सदर शाळेचे व्यवस्थापन माऊली शिक्षण प्रसारक मंडळ, लातूर या संस्थेकडे हस्तांतरीत करण्यास 
खाली नमूद अटी व शर्तीवर मान्यता देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे :- 
(१) व्यवस्थापन बदल झालेल्या शाळेची किमान पटसंख्येची अट कोणत्याही कारणास्तव शिथिल केली जाणार 
नाही. 
(२) व्यवस्थापन बदल झालेल्या शाळेच्या बाबतीत शासन परवानगीच्या/मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व शार्तीमध्ये 
बदल होणार नाहीत याची खबरदारी घेण्यात यावी. 
(३) शासनाकडून शाळा, शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन/वेतनेत्तर अनुदान, विद्यार्थी इ. बाबत वेळोवेळी विहित 
करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, आदेश इ. चे पालन करणे नवीन संस्थेस बंधनकारक राहील. 
(४) सदर व्यवस्थापन बदल, शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, क्रमांक: माशाह २०११/(२१०/११) 
माशि-३, दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०१२ मध्ये विहित केलेल्या नियमानुसार व कार्यपद्धतीनुसार अंमलात येईल. 
(५) सदर व्यवस्थापन बदलासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे नव्याने तक्रारी 
प्राप्त झाल्यास किंवा व्यवस्थापन बदला संदर्भातील अटी व शरर्तीचा भंग झाल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
व्यवस्थापन बदलापूर्वीच्या संस्थेतील कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या Vara नवीन संस्थेद्वारा भंग 
झाल्यास, हस्तांतर रद्द करण्याचे अधिकार शासनास राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांक : प्राश्ाह-३०२२/प्र.क्र.३२९/२२/एसएम-१ 


२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, लातूर यांनी सर्व बाबी तपासून व वरील अटी/हातीं व्यतिरिक्त आवश्‍यक 
अटींचा समावेश करून, शाळेचे व्यवस्थापन हस्तांतराबाबत पुढील कार्यवाही १५ दिवसांत करावी व त्याबाबत 
शासनास अवगत करावे. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०४१०१९३५०८११२१ असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by HE 
DN: GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 
EDUC MENT, 
254. 


bd 1a51789c7ed1ed4fafces65eda34 
st=Maharashtra, 


(प्रविण मुंढे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), शिक्षण संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, लातूर विभाग, लातूर. 
३) शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), लातूर. 
४) अध्यक्ष/ सचिव, योगवशिष्ट शिक्षण प्रसारक मंडळ, लातूर. 
4) अध्यक्ष/ सचिव, माऊली शिक्षण प्रसारक मंडळ, लातूर . 
६) निवडनस्ती (एसएम-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


